शासन शुद्धीपत्रक- राज्यातील अल्पसंख्याक 
बहुल ग्रामीण क्षेत्रविकास कार्यक्रम या 
योजनेंतर्गत सन २०२२-२३ मधील मंजूर 
विकास कामात अंशतः बदल करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः ग्राक्षेवि-२०२३/प्र.क्र.२३/का-९ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दि. १७मार्च, २०२३ 


संदर्भ- शासन निर्णय क्र. ग्राक्षेवि -२०२२/प्र.क्र.१४३/का.९, दि. ०६.०२.२०२३ 


प्रस्तावना - 
राज्यातील अल्पसंख्याक बहुल ग्रामीण क्षेत्रविकास कार्यक्रम अंतर्गत सन -२०२२-२३ या आर्थिक वर्षात 
संदर्भिय शासन निर्णय दि.०६.०२.२०२३ अन्वये परिशिष्ट - अमध्ये विकास कामे मंजूर करण्यात आलेली आहेत. 
सदर मंजूर विकास कामांत/ ग्रा. पं. मध्ये/ तालुक्यात/जिल्ह्यात बदल करणेबाबत लोकप्रतिनिधी (आमदार) 
यांनी विनंती केळी आहे. सदर विकास कामांमध्ये बदल करुन शुद्धीपत्रक निर्गमित करण्याची बाब शासनाच्या 


विचाराधीन होती. 


शासन शुद्धीपत्रक - 
राज्यातील अल्पसंख्याक बहुल ग्रामीण क्षेत्रविकास कार्यक्रम अंतर्गत सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात 
संदर्भ क्र. १ येथील शासन निर्णय, दिनांक-०६.०२.२०२३ अन्वये परिशिष्ट- अ मध्ये खालील विकास कामे मंजूर 


करण्यात आलेली आहेत. 
अ | जिल्हा | तालुका | क्र. | ग्रामपंचायत कामाचे नाव / स्वरुप मंजूर निधी 
क्र (रुपये 
लाखात) 
५ | सिंधुदुर्ग 'वेभववाडी| xe | डोंगर डोंगर मुसलमानवाडी येथे दर्गा परिसराचे | १५.०० 
मुसलमानवाडी| सुशोभिकरण करणे 
१६ | लातूर । निलंगा | १९९ ।मौजेनिंबाळा | निंबाळा ता. निलंगा येथे मुस्लीम वस्तीत | १०.०० 
अंतर्गत रस्ते तयार करणे 
२०२ | मौजे मौजे हणमंतवाडी (अबू) , येथे मुस्लीम १०.०० 
हणमंतवाडी । वस्तीत अंतर्गत रस्ते तयार करणे 
(अबू 
२०४ | मौजे हसोरी | मौजे हसोरी खुर्द ता. निलंगा मुस्लीम १०.०० 
खुर्द वस्तीत अंतर्गत रस्ते तयार करणे 
२१ | जळगाव | जामनेर | २३४ | पाळधी कु-हाडा खु ता. पाचोळा जिल्हा जळगाव | ३५.०० 
येथे शादीखाना बांधणे 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः ग्राक्षेवि-०२३/प्र.क्र.२३/का-९ 


Stadt मंजूर विकास कामांच्या ग्रामपंचायतीच्या नावात/ जिल्ह्यात / तालुक्यात खालीलप्रमाणे बदल 
करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. सदर शासन शुद्धीपत्रकाप्रमाणे संबंधित जिल्हाधीकारी यांनी 
आव्यक ती कार्यवाही करावी. 


अ | जिल्हा | तालुका । क्र. | ग्रामपंचायत कामाचे नाव / स्वरुप मंजूर निधी 
क्र (रुपये लाखात) 
५ | सिंधुदुर्ग | राजापूर | ४९ | डोंगर ता. राजापूर जि. सिधुदुर्ग डोंगर | १५.०० 
मुसलमानवाडी| मुसलमानवाडी येथे दर्गा परिसराचे 
सुशोभिकरण करणे 
१६ | लातूर | निलंगा | १९९ | मौजे चिंचोली | मौजे चिंचोली (स. ता. निलंगा जि. १०.०० 
(स.) लातूर येथे मुस्लिम वस्तीत सिमेंट रस्ता 
करणे 


२०२ | मौजे कासार | मौजे कासार सिरशी ता. निलंगा जि. । १०.०० 
लातूर येथे ग्रामपंचायत जवळील 
कब्रस्तानास संरक्षण भिंत बांधकाम 
करणे 


२०४ | मौजे तांबाळा | मौजे तांबाळा ता. निलंगा जि. लातूर | १०.०० 
येथे मुस्लिम वस्तीत अंतर्गत रस्ता 
करणे 


२१ | जळगाव । पाचोरा | २३४ | कु-हाड खु कु-हाड खु. ता. पाचोरा जिल्हा जळगाव | ३५.०० 
येथील शादीखाना बांधणे. 


३. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक २०२३०३१७१२०३४५४३१४ असा आहे. हे शुद्धीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने SARANGKUMAR पणय 


DEVELOPMENT DEPARTMEI 
ffebSe12b895076f38d0375877408323ed82b780f45ba77 108 
21०2895049, postalCode=400032, hi 


VASANTRAO PATIL जा ण 
(सारंगकुमार पाटील) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
१. मा.राज्यपालांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई 
२. मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव,मंत्रालय, मुंबई 
३. मा.मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव,मंत्रालय, मुंबई 
४. मा.मुख्य सचिव महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई. 
५. अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव / सचिव सर्व मंत्रालयीन विभाग,मुंबई. 
६. महालेखापाल १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखा परीक्षा), मुंबई/नागपूर 
७. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः ग्राक्षेवि-०२३/प्र.क्र.२३/का-९ 


८. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

९. संबंधित जिल्हाधिकारी 

१०. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, संबंधित जिल्हा परिषद 
११. मा.मंत्री/ राज्यमंत्री (अल्पसंख्याक विकास) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

१२. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय (प्रसिध्दीसाठी), मंत्रालय, मुंबई. 
१३. कक्ष अधिकारी (का-७), अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१४. निवडनस्ती (का-९). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


